एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
अंगणवाडी केंद्रामधील विविध सोयी सुविधांकरिता 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२७१/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : - २० फ़्ेब्रुवारी,२०२३ 

वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का.४, दि.२२.०७.२०२२. 
2) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का-३ / 
राज्य लेखा तरतूद/१६४/२२-२३, दि.१२.०१.२०२३ 
शासन निर्णय:- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 


मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर कार्यक्रमांतर्गत बाबींकरिता खालील 


विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार 


पुनर्वितरण / पुनर्विनियोजनाने घट करण्यात येत असून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्वितरण / पुनर्विनियोजनाने वाढ 


करण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये पुनर्वितरण / पुनर्विनियोजना 


नंतरच्या रकाना क्रमांक-६ येथे नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ३४२५.०३ 


लाख एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
पुनर्वितरण/ | पुनर्वितरण/ | पुनर्वितरण/ eee 
eee पुनर्विनियोजना पुन पुनर्विनियोजना 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक विद्यमान तरतुद Bes a वितरीत 
अ.क्र. रय ने घट ्विनियोजनाने नंतरची ae ae 
/ उद्दिष्ट २०२२-२३ करण्यात येत 
वाढ विद्यमान 
असलेला निधी 
तरतूद 
Eee २ ३ Sea 4 ६ So 
अ) अंगणवाडी बांधकाम 
| . | २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
०५१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०१) अंगणवाडी बांधकाम 
(०१)(०१) अंगणवाडी इमारत 
बांधण्यासाठी अंमलबजावणी 
करणा-या संस्थांना अनुदान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६ २१८२ 
२७- लहान बांधकामे १९४१.६५ (-) १९४१.६५ शिळ i ee 
39- सहा. अनुदाने वेतनेतर 1. || (-) १९४१.६५ १९४१.६६ १९४१.६५ 
एकूण केंद्र हिस्सा १९४१.६६ (- १९४१.६५ | (4) १९४१.६५ १९४१.६६ १९४१.६५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२७१/का.६ 


प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक 
संकेतांक/ उद्दिष्ट 


विद्यमान तरतुद 
२०२२-२३ 


पुनर्वितरण / 
पुनर्विनियोजना 
ने घट 


पुनर्वितरण / 
पुन 

्विनियोजनाने 
वाढ 


पुनर्वितरण / 
पुनर्विनियोजना 
नंतरची 
विद्यमान 
तरतूद 


या आदेशान्वये 
वितरीत 

करण्यात येत 

असलेला निधी 


२ 


& 


ere | 


(09)(03) अंगणवाडी इमारत 
बांधण्यासाठी अंमलबजावणी 
करणा-या संस्थांना अनुदान 
(अति. राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) 

२२३६२२०८ 


२७- लहान बांधकामे 


२५००.०० 


(-३७४.४३ 


२१२५.५७ 


an 


(09)(02) अंगणवाडी इमारत 
बांधण्यासाठी अंमलबजावणी 
करणा-या संस्थांना अनुदान 
(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 
२२३६ २१९१ 


२७- लहान बांधकामे 


९२०.०० 


(-) ९२०.०० 


Loe | 


३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 


ee | 


(+) १२९४.४३ 


१२९४.४४ 


१२९४.४२३ 


एकूण (राज्य -- अति. राज्य) हिस्सा 


3820.09 


(-) 1288.83 


(+) 9288.83 


3820.09 


9288.83 


ब) अंगणवाडीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 


२२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(१० अंगणवाडीमध्ये सोयी सुविधा 
पुरविणे 

(१०(०२) अंगणवाडीमध्ये सोयी 
सुविधा पुरविणे 

(राज्य हिस्सा ४०%) 

२२३६ २०३९ 


५०- इतर खर्च 


३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 


(+)9&0.00 


एकूण राज्य हिस्सा 


(9१६०.०० 


ष्ठ ४ पैकी २ 


AIR निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२७१/का.६ 


पुनर्वितरण / 


पुनर्वितरण / 


पुनर्वितरण / 


पुनर्विनियोजना पुनर्विनियोजना या आदेशान्वये 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक विद्यमान तरतुद पुनर्विनियोजना a : वितरीत 
अ.क्र संकेतांक ने घट ्विनियोजनाने नंतरची करात 
/ उद्दिष्ट २०२२-२३ करण्यात येत 
वाढ विद्यमान 
असलेला निधी 
तरतूद 
Es 2 3 aa 4 & a) 
क) अंगणवाडीमध्ये शौचालय बांधकाम 
| २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(१० अंगणवाडीमध्ये सोयी सुविधा 
पुरविणे 
(१०)(०४) अंगणवाडीमध्ये 
शौचालयाचे बांधकाम करणे 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
२२३६ २०५७ 
५०- इतर wad १६०.०० (-)१६०.०० | , = | i = | 
39- सहा. अनुदाने वेतनेतर विकी 1 ए | (+)9§0.00 १६०.०१ २८.९५ 
एकूण राज्य हिस्सा १६०.०१ (-)9§0.00 (+)9§0.00 १६०.०१ २८.९५ 
एकूण सर्व (अ--ब--क) ५६८१.६९ (2३५५६.०८ | (-0३५५६.०८ ५६८१.६९ ३४२५.०३ 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९/ व्यय-६, दिनांक ०९.०२.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२०१७४७३८७४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 


serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f 
6fa70d9fd209eb9efc83bdd68b30861 4534, 
pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67D. 
AD03DE47983D76037, 
यी 4-29-8-70॥६8६9185030 
५ RAMDAS THAKUR 
Date: 202 27 16:33:51 +05'30' 


UF सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd :- 


-O 


) मामहालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 


A 


AN 


) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 


पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२७१/का.६ 


४) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५) सर्व विभागीय उपायुक्‍्त,महिला व बाल विकास. 


६) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि), जिल्हा परिषद (सवी 


७ सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (नागरी / ग्रामीण / आदिवासी) 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 


११) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी अर्थसंकल्पिय 


वितरण प्रणालीवर तात्काळ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 


१२) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


